शासन शुध्दीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत/ पायाभूत सुविधा 
या योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ मधील मंजूर 
कामांमध्ये अंशत: बदल करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: ग्राक्षेवि- २०१८/प्र.क्र.१७१/का.९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ फेब्रुवारी, २०१९. 


वाचा :- शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्राक्षेवि- २०१७/प्र.क्र.१०१/का.९, 
दिनांक ११ डिसेंबर, २०१७. 


शासन शुध्दीपत्रक:-संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये परिशिष्ट “अ” मध्ये अ.क्र. येथील पालघर 
जिल्ह्यातील कामांना मान्यता देण्यात आली होती. 


अ. जिल्हा | तालुका । ग्रामपंचायतीचे | कामाचे नांव मंजूर निधी 
क्र नाव (रू.) 
६ ।पालघर | डहाणू सरावली सरावली मस्जिद आवारात पेवर ब्लॉक | १० लक्ष 
बसविणे आणि सुशोभिकरण करणे. 
डहाणू ।वानगाव ग्रा.प.वानगाव हद्दीतील जेन वस्तीतील | १० लक्ष 
चिंणी रस्त्यालगतच्या स्मशनभूमीस 
संरक्षण भिंत बांधणे. 
डहाणू | रामपूर हनीफ भोपालवाला ते कादीर मामू यांचे | १० लक्ष 


घराकडे जाणारा रस्ता तयार करणे. 


त्याऐवजी उपरोक्त आदेशात पालघर जिल्हयामध्ये खालीलप्रमाणे ग्रामपंचायतीचे नाव व 
कामाचे नाव रकान्यामध्ये बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. जिल्हा | तालुका | ग्रामपंचायतीचे | कामाचे नांव मंजूर निधी 
क्र नाव (रू. 
६ । पालघर । डहाणू ।वानगाव ग्रा.पं.हद्दीतील पाटीलपाडा जेन मंदिर ते | १० लक्ष 
ASE खान यांच्या घरापर्यंत रस्ता 
तयार करणे 
रामपूर HERA ते खोदाद इराणी यांचेकडे ।१० लक्ष 


जाणारा रस्ता तयार करणे 


डहाणू | आश्ागड डहाणू जव्हार मेन रोडपासून नरिमन १० लक्ष 
जामशोदवाला (पारशी वस्ती) चाळीकडे 
जाणारा रस्ता तयार करणे. 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि- २०१८/प्र.क्र.१७१/का.९ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २० १९०२२७१७०५५८७२१४ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sandesh Chhabu Tadvi 
S a Nn d e S h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 

Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2fde30534317da1ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a86e993 
f8ac0fa02331b77751, 

1 serialNumber=b469b3fd61b5201f03b702cOf7fd0ecScf1 8beb1242 

h h a U a V | 5455f4856f44e3d4da763, cn=Sandesh Chhabu Tadvi 
Date: 2019.02.27 17:10:26 +05'30' 
. 
(सं.छ.तडवी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.राज्यपालांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 


. महालेखापाल 9/2 (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. 
१०. 


संबंधित जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 


११.मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१३.कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


